नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
नागपूर (नोंदणी रद्द) उमरेड रोड, जि.नागपूर या 
सूतगिरणीची जमिन रेडी रेकनर दराने 
म्हाडाला विक्री करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१५१५/प्र.क्र.५६/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २२ जून, २०१८ 


वाचा :- 
१. संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे अ.शा. पत्र क्र. ३३२०२०१७, दि.१.४.२०१७ 
२. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांचे पत्र क्र.एमएच/एलक्यूएन/३०१५१/ 
डॉ.क्र.३२०/ ना.मं./१६/४७२२, दि.१५.११.२०१७ 
प्रस्तावना :- 
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या, नागपूर या सूतगिरणीची नोंदणी दि.१५.०६.१९६२ 
रोजी करण्यात आली असून सूतगिरणीचे खेळते भाग भांडवल संपुष्टात आल्याने दि.२४.०६.१९९६ रोजी 


सूतगिरणी संचालक वदस्त्रोद्योग नागपूर यांचे अंतरिम आदेशान्वये अवसायनात काढण्यात आली. 


दि.५.५.२०११ रोजी या सूतगिरणीचा अवसायन कालावधी समापन करुन दि.२३.०६.२०१३ रोजी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतूदीनुसार सूतगिरणीची नोंदणी रद्द 
करण्यात आली. तद्नंतर सूतगिरणीची मालमत्ता निबंधक यांचे वतीने प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, 
नागपूर यांचे अभिरक्षेत व नियंत्रणात ठेवण्यात आली आहे. सूतगिरणीकडे शिल्लक असलेली २०.२० एकर 
जमिन रेडी रेकनर दराने म्हाडाला विक्री करुन येणारी रक्‍कम वस्त्रोद्योग विकास कोषमध्ये जमा करुन ती 
रक्कम वस्त्रोद्योग धोरण राबविणेसाठी उपयोगात आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या, नागपूर या सूतगिरणीची नोंदणी संचालक वस्त्रोद्योग 
नागपूर यांचे दि.२.७७.२०१३ च्या आदेझान्वये रद्द करण्यात आल्याने निबंधकाच्या वतीने प्रादेशिक 
उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्या अभिरक्षेत असलेली या सूतगिरणीची २०.२० एकर जमिन रेडी 


रेकनर दराने म्हाडाला विक्री करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतची नियमानुसार 
आव्यक कार्यवाही गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा व संचालक TAM, नागपूर यांनी करावी. 


२. नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या, नागपूर या सूतगिरणीच्या अनुषंगाने विविध 
न्यायालयामध्ये सुरु असलेल्या याचिकांच्या / न्यायालयीन प्रकरणांच्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक १५१५/प्र.क्र.५६/टेक्स-१ (अ) 


जमिन विक्री करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच या सूतगिरणीबाबत मा. न्यायालयाने दिलेल्या 
आदेशांचे काटेकोरपणे पालन होईल याबाबत संचालक, वस्त्रोद्योग यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२२१७२३०६४८०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ ७ Digitally signed by Vishal Vishvas Madane 
V | S h a | V | S h Va S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-op 
Marketing and Textile, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce3233ed 


M a d a Nn e b83a20c38834c1 9f2e3793, cn=Vishal Vishvas Madane 


Date: 2018.06.22 17:25:13 +05'30' 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई 

गृहनिर्माण भवन, कलानगर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०० ०८५ 
७. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. संचालक TAM, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
९. प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर 
१०.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर 
११.जिल्हाधिकारी, नागपूर 
१२.अवसायक, नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी, नागपूर, उमरोड रोड,नागपूर 
१३. गृहनिर्माण निर्माण विभाग / वित्त विभाग / महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. अध्यक्ष/ कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई 
१५. निवडनस्ती (टेक्स १-अ/(टेक्स १-ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


